आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 
उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य निधी वितरण. 
केंद्र हिस्सा - २४०१ अ ७४४ 

राज्य हिस्सा - २४०१ अ ७५३ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २२ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र H.9-94/2029-RKVY/3, 01.८.३.२०२२. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकृवि-२०२२/प्र.क्र.६९ (भाग-२)/१४-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य या योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जमाती घटकासाठी सन २०२१-२२ करीता प्रथम हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.१२६७.०० लाख 
व समरुप राज्य हिस्सा रु.८४४.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत कृषी विभागाकडून संदर्भाधीन 
क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ करीता अर्थसंकल्पित निधीतून केंद्र पुरस्कृत कृषी 
विकास या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२१-२२ करीता प्रथम हप्त्यासाठी प्राप्त 
झालेला केंद्र हिस्सा रु.१२६७.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.८४४.०० लाख असा एकूण रु.२१११.०० 
लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव । योजनेचे लेखाशिर्ष बाब सन २०२१-२२ | सन 2029-22 | सदर शा.नि. 
व मधील मधील मंजूर | अन्वये वितरीत 
केंद्र / राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पीत | सुधारीत करण्यात येत 
तरतूद अंदाज । असलेली तरतूद 
बळ ॥ २ 3 1 ४| षु & 
कृषी उन्नती २४०१५ ७४४ ३०००.०० ३०००.०० १२६७.०० 
योजना-राष्ट्रीय केंद्र हिस्सा ३३, 
कृषी विकास (६० टक्के) अर्थसहाय्य 
योजनेंतर्गत २४०१५ ७५३ २०००.०० २०००.०० ८४४.०० 
अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा 
(४० टक्के) 
एकूण ५०००.०० ५०००.०० 2999.00 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण G.2999.00 लाख (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी अकरा लाख फक्त) इतका 
निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात 
याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१८२९०२१४२४ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 

IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2. 


913f9dee1 F453 898 ba8e4acOedf3 
रि 
P: 
serial 
००25, 
Date: 20: 


(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


08, 

4६05502293 801६334740788481817 

-CAS8EFA\ Al 8. 8018881731: 

D91 A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
5 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


